केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमांतर्गत 
केंद्र शासनाकडून केंद्र हिश्‍श्‍्यातील ३१ मार्च २०२२ पुर्वी 
वितरीत करण्यात आलेला केंद्रीय निधी व त्यासमरूप 
वितरीत करावयाचा राज्य feazarcites निधी योजनेच्या 
PFMS प्रणालीवरील Single Nodal Account aT 
खात्यामध्ये जमा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२२ प्र.क्र.४६/का-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: १८/०७/२०२२ 
संदर्भ :- 

१. उप सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.१७/०१/२०२१- 

MsDP-MOMA, दि.२०/१०/२०२१. 
२. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. २१/१७/२०२१- 

MsDP-MOMA, दि.२३/०५/२०२२. 
३. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.१३/०७/२०२१- 

MsDP-MOMA, दि.०१/०२/२०२१ व दि.०९/०६/२०२१. 
४. अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन निर्णय क्र.अविवि-२०२०/प्र.क्र.१९/का-७,दि.२२/०३/२०२१. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (PMIVK) 
गठित शाक्‍तिप्रदान समितीने २८ व्या व ३० व्या बैठकीत अकोला (2), हिंगोली (9), अमरावती (२) आणि 
यवतमाळ (१) या ठिकाणी जिल्हा/उपजिल्हा/स्री रूग्णालय BM एकूण ६ रूग्णालये बांधकामाच्या 
प्रस्तावास मान्यता देऊन, बांधकामास निधी वितरीत करण्यात आला होता. परंतु बांधकामांना प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून वितरीत करण्यात 
आलेला निधी अखर्चित राहिला होता. 

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाकडून रूग्णालय बांधकामंना वितरीत करण्यात 
आलेला परंतु अखर्चित असलेला तसेच योजनेच्या श)॥$ प्रणालीवरील Single Nodal Account या 
खात्यामध्ये जमा न करण्यात आलेला निधी दि.२०/०७/२०२२ रोजीपर्यंत तात्काळ जमा करण्याबाबत 
सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यास अनुसरून केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी योजनेकरीता 
उघडण्यात आलेल्या PEMS प्रणालीवरील Single Nodal Account या खात्यामध्ये जमा करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२२ प्र.क्र.४६/का-७ 
शासन निर्णय :- 

केंद्र व राज्य शासनाकडून केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या 
तसेच निधी विनियोगामध्ये अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक 
वित्तीय प्रणाळी (PFMS) व्दारे निधी वितरीत करण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री जन 
विकास कार्यक्रम या योजनेचे PEMS प्रणालीकरीता स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय, शाखा मुंबई येथे 
Single Nodal Account उघडण्यात आले असून त्याचा खाते क्र.40533345678 व IFSC CODE - 


SBIN0061524 असा आहे. 


२. संदर्भ क्र. (३) येथील केंद्र शासनाच्या आदेशान्वये प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत अकोला 
(२), हिंगोली (१), अमरावती (२) आणि यवतमाळ (१) या ठिकाणी जिल्हा/उपजिल्हा/स्री रूग्णालयांच्या 
एकूण ६ रूग्णालये बांधकामाकरीता वितरित करण्यात आलेला परंतु अखर्चित राहिलेला केंद्र हिक्यातील 
पहिल्या टप्प्यातील रू.६०१२.६३/- लाख तसेच त्यासमरूप वितरीत करावयाचा राज्य हिळछ्यातील 
पहिल्या टप्प्यातील रू.४५५७.४५/- लाख असा केंद्र + राज्य हिछ्यातील एकूण रू.१०५७०.१७ /- लाख 
इतका निधी अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना खालील तक्त्यातील स्तंभ 


क्र. (११) व (१२) प्रमाणे मंजूर करून वितरीत करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 

जिल्हा प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प केंद्र राज्य केंद्र वितरीत २२/०३/२०२१ वितरीत समरूप 

किंमत हिस्सा | हिस्सा | शासनाकडू | करावया | शा.नि.वितरीत निधी | करावयाचा | राज्य 

न वितरीत चा केंद्र हिस्सा राज्य । केंद्रहिस्सा | हिस्सा 

निधी समरूप । (स्तंभक्र.५चे हिस्सा | (स्तंभ क्र.9 | (स्तंभ ८ 
राज्य 92.4% | (स्तंभक्र.६| वजास्तंभ | वजा १० 

हिस्सा प्रमाणे) चे५% क्र. ९) 
प्रमाणे) 
२ ३ [1 ee ५ & | 8 ८ ९ | 9 | |__११_ | १२ 


अकोला | अकोट येथे १०० | ५०१८.०० | ३०१०.८ | २००७.२ १५०५.४ १००३.६ ३७६.३५ | १००.३६ | ११२९.०५ ९०३.२४ 
खाटांचे उपजिल्हा 
रूग्णालयाचे 
बांधकामाबाबत. 


अकोला | मोजे शिवापूर येथे १०० | ४६१२.७८ | २७६७.७ | १८४५.१ | १३८३.८५ | ९२२.५५ | ३४५.९६२५ | ९२.२५५ | १०३७.८९ ८३०.३ 
खाटांचे उपजिल्हा 
रूग्णालयाचे बांधकाम 
करणेबाबत. 


अमरावती | आचलपूर येथे oo 
खाटांच्या नवीन । ६३१७.८९ | ३७९०.७ | २५२७.२ | १८९५.३५ | १२६३.६ | ४७३.८३७५ | १२६.३६ | १८९५.३५ | १२६३.६ 
रुग्णालयाचे बांधकाम 
करणेबाबत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२२ प्र.क्र.४६/का-७ 


(रु. लाखात) 
अ | जिल्हा प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प ः राज्य वितरीत २२/०३/२०२१ वितरीत समरूप 
क्र किंमत हिस्सा | हिस्सा | शासनाकडू | करावया | शा.नि.वितरीत निधी | करावयाचा | राज्य 
न वितरीत चा केंद्र हिस्सा राज्य । केंद्रहिस्सा | हिस्सा 
निधी समरूप | (स्तंभक्र.५चे हिस्सा | (स्तंभ wo | (स्तंभ ८ 
राज्य १२.५% | (स्तंभक्र.६| वजास्तंभ | Tom १० 
हिस्सा प्रमाणे) चे५% क्र. ९) 
प्रमाणे) 
| 9 | 2 3 ae 4 & | 8 | ८ ९ | a | aa १२ 
४ | अमरावती | आंजनगाव सुर्जी येथे | २३१६.५७ | १३८९.९ | ९२६.६३ | ६९४.९५ | ४६३.३१५ | १७३.७३७५ | ४६.३३१५ | ५२१.२१३ | ४१६.९८५ 
५० खाटांचे उपजिल्हा 
रुग्णालयाचे बांधकाम 
करणेबाबत. 
५ | हिंगोली | हिंगोळी येथे १०० | ४२४३.६५ | २५४६.२ | १६९७.५ १२७३.१ | ८४८.७५ | ३१८.२७५ | ८४.८७५ | ९५४.८२५ । ७६३.८८ 
खाटांच्या स्त्री 
रुग्णालयाचे बांधकाम 
करणेबाबत. 
६ । यवतमाळ । पुसद येथे ५० खाटांच्या | २१०७.९७ | १२६४.८ | ८४३.१९ ६३२.४ | ४२१.५९५ | १५८.१ | ४२.१५९५ |  ४७४.३ ३७९.४४५ 
उपजिल्हा रूग्णालयाचे 
बांधकाम करणेबाबत. 
एकूण २४८१६.४२ | १४८८९.८४ | ९९२६.६४ | ७४४४.९२ | ४९५०.०२ | १८४६.२६ | ४९२.३४ | ६०१२.६३ | ४५५७.४५ 


३. उपरोक्त तक्त्यातील स्तभं क्र. (3) मधील नमूद रूग्णालय बांधकामांना सन २०२२-२३ या वर्षात 


प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत रूग्णालय बांधकामाकरीता केंद्र हिश्‍्यातील पहिल्या टप्प्यातील 
एकूण रू.६०१२.६३/- लाख तसेच समरूप वितरीत करावयाची राज्य feats पहिल्या टप्प्यातील 
एकूण रू.४५५७.४५/- लाख असा एकूण (केंद्र + राज्य) रू.१०५७०.१७ /- लाख इतका निधी अवर सचिव 
(१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सुपूर्द करण्यात येत असून याकरिता ते आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून व उपसचिव (अर्थसंकल्प), अल्पसंख्याक विकास विभाग हे नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून काम पाहतील. सदर रक्‍कम संलग्न करण्यात आलेल्या योजनेच्या Single Nodal Account खाते 
क्र.40533345678 व IFSC CODE - 5310061524 या खात्या मध्ये जमा करण्यात यावी. 

४. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत आतापर्यंत प्रकल्प निहाय निधीचे वितरण करण्यात येत 
होते. परंतु बऱ्याच वेळेस प्रकल्पाकरीता जागा उपलब्ध होत नसते किंवा दुसऱ्या एखाद्या कारणामुळे प्रकल्प 
सुरू होऊ शकत नाही, त्यामुळे प्रकल्पाकरीता वितरीत करण्यात आलेला केंद्र हिछ्यातील पहिल्या 
हप्त्यातील निधी अखर्चित राहतो. ही बाब विचारात घेऊन, केंद्र शासनाकडून यापुढे प्रकल्पनिहाय निधी 
वितरीत करण्यात येणार नाही. तसेच जर केंद्र शासनाकडून अगोदरच एखाद्या प्रकल्पाकरीता वितरीत 
करण्यात आलेला निधी राज्य शासनाकडे उपलब्ध असेल तर उपलब्ध असलेला निधी गरजेनुसार दुसरा 
प्रकल्प पूर्ण करण्याकरीता वापरू डहाकतील आणि प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण करतील, अशा मार्गदर्शक 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२२ प्र.क्र.४६/का-७ 

सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे उपरोक्‍त तक्त्यातील अ.क्र.०१ ते ०६ मधील बांधकामांना 
स्तंभ क्र.(११) व स्तंभ क्र.(१२) मध्ये नमूद केल्यानुसार निधी वितरीत करण्यात येत असून सदर निधी 
गरजेनुसार त्याच बांधकांमाना किंवा इतर प्रकल्पाची गरज / प्रगती अहवाल (QPR) / सादर करण्यात 
आलेले उपयोगीता प्रमाणपत्रे (UC) या बाबी विचारात घेऊन इतर प्रकल्पांना सुध्दा गरजेनुसार निधी 
वितरीत करण्यात येईल. 

५. । केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार विषयांकीत बांधकामातंर्गत केंद्र हिछ्यावर होणारा खर्च “मागणी 
क्रमांक झेडई-१, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र 
पुरस्कृत योजना (००) (१७) अल्पसंख्याक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा) ( कार्यक्रमावरील 
खर्च ) (२२३५ ए ५४३), ३१ - सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)* तसेच राज्य हिऱड्यावर होणारा खर्च “मागणी 
क्रमांक झेडई-१,२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र 
पुरस्कृत योजना (०१) (१४) अल्पसंख्याक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (राज्य हिस्सा) ( कार्यक्रमावरील 
खर्च ) (२२३५ ए २३१) ३१- सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


६. हा शछासन निर्णय वित्त विभाग, झासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.०४/०४/२०२२ अन्वये तसेच वित्त विभाग अनौसं क्र.२३३/२०२२/व्यय-१, दि.१३/०७/२०२२ अन्वये 
प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकांरानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०७१८१८०५५९९२१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने oy soy anu 
id A H A RA N | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=751b2c8055022d 1e34bdf5fdf8e581dfféb179e5724ad0 
65622689aa67c1d693, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=7A989AB4DCBODD820E82DC7 14DA83856D0A35 
2671B0E2A141E852BA20FDA042B, cn=ASHARANI UTTAM PATIL 
Date: 2022.07.18 18:09:32 +05'30' 
(आ. उ. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
४. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला, मुंबई. 
५. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/ व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई. 
६. नियोजन विभाग (कार्या.१४७५). 
७. कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 
८. निवड नस्ती (का.७. 
पृष्ठ ४ पैकी ४ 


